पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधी 
अंतर्गत स्वच्छता विषयक कामांचा समावेश 
ग्राम विकास आराखड्यात करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२३/प्र.क्र. १७६/वित्त-०४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट 
मुंबई-४ OO ०00०३4 
दिनांक : ८ जून, २०२३. 


वाचा - 
१. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/ भाग ॥ 
/पापु-०७, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२०. 


२. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग झासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि -२०२१/प्र.क्र.२७२/पापु- 
१६, दिनांक २ डिसेंबर, २०२१ 


३. ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त -४, दिनांक 
१८ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०२३-२४ या वर्षाचा स्वच्छ भारत PRM (ग्रा) 


२.० अंतर्गत वार्षिक कृती ती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सदर आराखड्यात नमूद करण्यात 


आलेली स्वच्छता विषयक अनुज्ञेय कामे, पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधी अंतर्गत घेऊन 


त्याप्रमाणे ग्राम विकास आराखडा (GPDP) बनविणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने पंधराव्या केंद्रीय 


वित्त आयोगअंतर्गत ग्राम पंचायतीना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधी पैकी ६०% निधी स्वच्छता व 


पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी बंधित स्वरूपात ठेवला आहे. सदरच्या निधी पैकी निम्मा म्हणजेच 


30% निधी स्वच्छता संबंधित कोणत्या उपांगावर करण्यात यावा याबाबत वाचा क्रमांक १ येथील पाणी 


पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या, शासन निर्णयान्वये, स्वंयस्पष्ट सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 


आहेत. तथापि, ग्राम विकास आराखड्यात (9207) स्वच्छता विषयक आवश्‍यक घटकांचा व 


उपांगाचा समावेश न केल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाचा बंधित निधी खर्च करण्यास गाव पातळीवर 


अडचणी येत आहेत. सबब, त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायत यांना सर्व 


समावेश मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःपंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६ /वित्त-४ 


area निर्णय - 


केद्र शासनाने पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत ग्राम पंचायतींना वितरीत करण्यात येणाऱ्या 


निधी पैकी ६०% इतका निधी बंधित स्वरूपात ठेवला असून सदर निधी पैकी निम्मा निधी म्हणजेच 


३०% स्वच्छता संबंधित उपांगावर व उर्वरित निम्मा निधी म्हणजेच ३०% पिण्याच्या पाण्याच्या 


योजनांसबंधित उपांगासाठी वापरण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तथापि, राज्यातील ग्राम पंचायत 


पातळीवर पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधीच्या अनुषंगाने योग्य पध्दतीने नियाजन न 


केल्यामूळे पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा बंधित निधी खर्च करण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे 


त्याचा विपरीत परिणाम स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-॥ या योजनेच्या अंमलबजावणीवर होत 


आहे. सबब, राज्यातील सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत 


समिती व ग्रामपंचायत यांना खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:- 


(I) 


(II) 


केंद्र शासनाने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधी पैकी ६० टक्के निधी बंधित स्वरूपात ठेवला असून सदर पैकी निम्मा निधी म्हणजेच ३० 
टक्के स्वच्छतासंबंधीत उपांगावर व उर्वरित निम्मा निधी म्हणजेच ३० टक्के पिण्याच्या 
पाण्याच्या योजनांसंबंधित उपांगासाठी वापरण्याबाबत निर्देश दिळे आहेत. तरी, केंद्र 
शासनाने स्वच्छता व पिण्याच्या पाण्यांच्या योजनांसाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
बंधित केलेल्या निधीपैकी, स्वच्छता विषयक बाबींसाठी असलेला ३०% बंधीत निधी, गावात 
घेण्यात येणाऱ्या / आलेल्या ज्या उपांगावर/कामांवर खर्च करावयाचा आहे, त्या कामांचा / 
उपांगांचा समावेश सन २०२३-२४ च्या आराखड्यात असल्याशिवाय, त्या-त्या स्तरावर १५ 
व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या GPDP/BPDP/DPDP आराखड्यांना मंजूरी देण्यात येऊ नये. 
जेथे अगोदरच आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा 
समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 
याबाबत खातरजमा करुन घ्यावी व आवश्यकतेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांच्या मान्यतेने आराखड्यात सुधारणा करण्यात यावी. 

पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी जल जीवन Par अंतर्गत मोठ्याप्रमाणावर निधी उपलब्ध 
असल्याने, तसेच ज्या गावांमध्ये आता पाणी पुरवठ्याझी संबंधित कोणतीही कामे १५ वा वित्त 
केंद्रीय आयोगाच्या निधीमधून घेण्यासाठी शिल्लक नाहीत, अज्ञा ठिकाणी पिण्याच्या 
पाण्यांच्या योजनांसाठी बंधित असलेल्या ३०% हिस्स्याच्या निधीचा विनियोग 
स्वच्छताविषयक कामांवर करता येईल, त्यासाठी अजी सर्व कामे देखील सन २०२३-२४ 
आराखड्यात घेण्यात यावीत. 


पृष्ठ ६पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६ /वित्त-४ 


(॥) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
यांनी स्वच्छता विषयक प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या एकूण अनुज्ञेय रकमेपैकी, 
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा -॥ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ७०% निधी स्वच्छ 
भारत अभियान (ग्रा.) टप्पा-॥ आणि ३०% निधी १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीमधून खर्च करणे 
अनिवार्य आहे. Sa कामांकरिता तरतूद करण्यात आलेला १५ वा केंद्रीय वित्त आयोगाचा 
३०% बंधित निधी, संबधित ग्रामपंचायतींना अन्य बाबींवर खर्च करता येणार नाही याबाबतची 
दक्षता जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांनी घ्यावी. सदर बाबींचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास, संबंधितांवर 
शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. 

(IV) वरील मुद्दा क्रमांक तीन मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अशा कामांची देयके कंत्राटदारास अदा 
करताना, १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या ३०% निधी अनुषंगाने देयके अदा करताना 
कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणारा नाही, याची दक्षता संबधित ग्रामपंचायतींनी घेणे 
आवरऱ्यक आहे. सदर देयके अदा करण्याच्या अनुषंगाने, गट विकास अधिकारी, पंचायत 
समिती यांनी त्यांच्या स्तरावर वेळोवेळी आढावा घ्यावा व त्यानुषंगाने जिल्हा समन्वयक 
(स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी वेळोवेळी 
पाठपुरावा करावा. 

(५) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी स्वच्छ 
भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा - २ अंतर्गत खर्च करण्याच्या अनुषंगाने, सदर कामांचा 
स्थानिक गरजेनुसार त्या - त्या स्तरावरील आराखड्यात समावेश करणे बंधनकारक राहील. 
GPDP आराखडे बनविताना बंधित निधी अंतर्गत कोणकोणत्या घटकांचा सामावेडा करण्यात 
आलेला आहे, याबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा 
दिनांक १९नोव्हेंबर, २०२० व दिनांक २ डिसेंबर, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय निदर्शनास 
आणून त्याबाबतची माहिती सरंपच, VWSC सदस्य आणि ग्रामसेवकांना देणे बंधनकारक 
राहिल. 

(Vi) १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित निधीमधून झालेल्या कामांच्या व खर्चाच्या नोंदी केंद्र 
शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर घेण्याची जबाबदारी त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 
राहील. त्यानुषंगाने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोग बंधित निधीच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या 
कामांची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती ई-ग्रामस्वराज्य च्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी 
नोंदविण्याच्या सूचना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या यंत्रणेला देण्याची दक्षता जिल्हा 
समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 
घ्यावी. 


पृष्ठ ६पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःपंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६ /वित्त-४ 


(VII) जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांनी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोग बंधित निधी अंतर्गत झालेल्या कामांची आणि 
झालेल्या खर्चाची माहिती दर महिन्याला राज्य पाणी व स्वच्छता FIM, बेलापूर, नवी मुंबई 
यांना देणे बंधनकारक राहिल. ज्यामुळे वेळोवेळी प्रगती पाहणे आणि कामांचे संनियत्रण करणे 
शक्‍य होईल. 

(VIII) तसेच, गावांतील सर्व एक SSI शौचालयांचे रुपांतर दोन खड्यांच्या शौचाळयांमध्ये 
करणे तसेच MIST नसलेल्या सेप्टीक टॅकच्या शौचाळलयांना शोषखडडा करणे या सर्व 
कामांचा समावेश सन २०२३-२४ च्या GPDP आराखड्यांमध्ये केल्यानंतरच त्या-त्या स्तरावर 
आराखड्यांना मंजूरी देण्यात यावी. जेथे अगोदरच आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली 
आहे, त्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी याबाबत खातरजमा करुन घ्यावी व आवश्‍यकतेनुसार मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मान्यतेने आराखड्यात सुधारणा करण्यात यावी. 

(>) आराखड्यात समाविष्ट सर्व शौचालयांची दुरूस्ती (Retrofitting Of Toilets) कामे दि. ३० 
जून, २०२३ अखेर पूर्ण करण्यात यावीत. कामांच्या आणि झालेल्या खर्चाच्या नोंदी केंद्र 
शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर घेण्याची जबाबदारी त्या- त्या ग्रामपंचायतींची राहील. 
याबाबतची तपासणी जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी करावी. 

00 गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी आपल्या तालुक्यातील १०० टक्के शौचालयांची 
दुरूस्ती (Retrofitting Of Toilets) कामे विहीत मुदतीत पूर्ण करुन घ्यावीत तर यांवर 
सनियंत्रण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत / पा व स्व.) यांचे राहील. 

(XI) ज्या ग्राम पंचायतीचे ग्राम विकास आराखडे तयार झाले आहे. तथापि सदर आराखड्यात 
बंधित निधी अंतर्गत मान्य कामे सामाविष्ट केले नसल्यास सदर आराखडे शासनाने दिलेल्या 
विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून अद्ययावत करण्याबाबत sassy कार्यवाही मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी तातडीने करावी. 

(Xi) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सदस्यांना ग्रामविकास आराखडा (GPDP) 
तयार करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावेत व सदर 
प्रशिक्षणासाठी आवश्‍यक निधी हा जल जीवन Fart व स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) अंतर्गत 
क्षमता बांधणी या घटकांतर्गत खर्च करण्यास अनुज्ञेय आहे, याची सर्व ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी नोंद घ्यावी व त्याप्रमाणे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावेत. 


पृष्ठ ६पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःपंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६ /वित्त-४ 


(XIII) उपरोक्त सुचनांप्रमाणे ग्राम विकास आराखडा (GPDP) तयार करून घेण्याबाबत 
आव्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी हि संबंधित जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समन्वयक 
(स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांची 
राहिल. तसेच याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची नोंद संबंधित जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत 
अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या गोपनिय 
अहवालात घेण्यात यावी. 
२. तरी, उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता सर्व संबंधित ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थानी घ्यावी. तसेच, स्वच्छ भारत FA (ग्रा) व पंधरावा वित्त आयोग यांची सांगड घालून 
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्याचा प्रयत्न सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी करावा. 
३. सदर शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या नस्ती क्र. स्वभामि -२०२३/प्र.क्र 
०७/पापु ०८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०८१५५६४२७४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 

RAJ E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4484d91347 


Pp RA B H A KA R b08c606d67de4c46aeb159da, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F0B1C60A9 


BHOIR coro eal 
(राजेडा भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 


३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


४. मा. विधानसभा व मा. विधानपरिषद सदस्य. 


५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःपंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६ /वित्त-४ 


७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


८. जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष, सर्व. 


९. सर्व विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी 


१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


११.सहसचिव (स्वभामि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२.अभियान संचाळक, जल जीवन मिठान/स्वच्छ भारत अभियान, राज्य पाणी व स्वच्छता FSA 
बेलापूर, नवी मुंबई. 


१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 


१४.प्रकल्प संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता far, बेलापूर, नवी मुंबई. 


१५.उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 


१६.संचालक, मीत्रा नाशिक/संचालक, नीरी-नागपूर/संचाळक, उन्नत महाराष्ट्र अभियान, सर्व 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय. 


१७.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत), जिल्हा परिषद सर्व, यांनी शासन 
निर्णयाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती/उपसभापती व गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती यांना द्याव्यात व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी प्रत्येक पंचायत 
समिती सदस्य, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांना द्याव्यात. 


१८. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग सर्व 


१९.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 


२०.निवडनस्ती 


पृष्ठ ६पैकी ६ 


